अनाथांसाठी लागू केलेल्या १ % समांतर 
आरक्षणाची राज्यात कोटकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १११८/प्र.क्र. ४६२/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०१८. 
वाचा = 


१) शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्र. अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, 
दि. २ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावना - 

महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय दि. २ एप्रिल, २०१८ अन्वये अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या 
विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकरीता शिक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ % समांतर आरक्षण लागू 
करण्यात आले आहे. सदर आरक्षण हे गट “अ” ते गट “ड” च्या पदांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी लागू करण्यात 
आले आहे. अनाथ मुलांना विहित केलेल्या १% आरक्षणाप्रमाणे पदभरती होणे आवश्‍यक आहे. 


शासन परिपत्रक - 

राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ ते गट-ड ची सरळसेवेची पदे भरताना सर्व नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी 
अनाथांसाठी असलेल्या १ % आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. विहित केलेल्या आरक्षणाच्या 
प्रमाणानुसार केवळ खुल्या प्रवर्गातच पदांची गणना करून त्यानुसार नियुक्ती worst पदभरती करावी. सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी रिक्‍त पदे भरताना जाहिरातीमध्ये अनाथांसाठी १ % 
आरक्षण नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. महिला व बालविकास विभागाच्या दि. २ एप्रिल २०१८ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व STAT अनुसरून अनाथांना आरक्षण देण्यात यावे. 


या परिपत्रकातील सूचना शासकीय /निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, शासन 
अनुदानित संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार शासनाला आहेत अशा सर्व संस्था व सेवा यामधील 
नियुक्त्यांसाठी लागू राहतील. सदर सूचना प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुखांच्या 
निदर्शनास आणाव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२०४१४३९३६६५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tikaram Waman शण या suc 


Karpate 


:¢97a9d6b23c34fddbfesf6f6 189c08328de56af131faf7d6 
pi 


f 
Date: 2018.12.04 14:43:54 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १११८/प्र.क्र. ४६२/१६-अ 


3. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५. सर्व मा. संसद सदस्य / मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय मूळ शाखा, मुंबई/औरंगाबाद /नागपूर 

१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय अपिल शाखा, मुंबई/औरंगाबाद /नागपूर 

११. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/औरंगाबाद /नागपूर 

१२. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त, मुंबई 

१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

१४. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 

१५. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 

१६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 
१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धीकरिता ५ प्रती) 
१८. मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख /कार्यालय प्रमुख 
१९. सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त 

२१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२२. सर्व मुख्याधिकारी, नगर परिषदा / नगरपालिका 

२३. राज्यातील सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (१० प्रती) 
२५. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 

२६. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने / निवड नस्ती / १६-अ 


res 


res 


पृष्ठ २ पैकी २ 


